सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत - शहीद जवान 

सॅपर सतिष सुरेश पेहरे, जि. बुलढाणा 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र. क्र.३९/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८/०२/२०२१. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/सतिष पेहरे/सैकवि-१६ 
दिनांक १५/०२/२०२१ 
प्रस्तावना 


युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी 
मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील 
सैनिकांच्या वारसांना संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० कोटी इतकी 
आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय 
सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांनी दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी पडलेले 
जवान, सॅपर सतिष सुरेश पेहरे यांच्या अवलंबितांना पुढीलप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


नाव व पत्ता शाहीद दिनांक,मोहिम व ठिकाण पांचे नांव व आर्थिक मदतीची रक्‍कम 
नं १५५८८४३६ ए, १४ जुले, २०२०. १श्रीमती जया सतिष पेहरे (वीरपत्नी) - 
सॅपर सतिष सुरेश पेहरे | देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी ऑपरेशन | रू. ६० लाख 
मु. अमोना, रक्षक मोहिमेंतर्गत प्रत्यक्ष २)श्रीमती अल्का सुरेश पेहरे (वीरमाता)- 
पो. शेळगाव अटोल, नियंत्रण रेषेच्या Yd SERA | रू. २० लाख 


ता. चिखली, येथील अतिउच्च भागात कार्यरत | 3) श्री. सुरेश छोटीराम पेहरे (वीरपिता)- 
जि. बुलढाणा - ४२३२१२ असताना भूस्खलन झाल्याने | रू. २०.०० लाख 
शाहीद. मु. अमोना, पो. होळगाव अटोल, ता. चिखली, 
जि. बुलढाणा - ४२३२१२ 


2. धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या अवलंबितास एकूण अनुज्ञेय (रू. १.०० कोटी) रक्कमेपैकी 
रु.५०,००,०००/- ( रु.पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात 
आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र. क्र.३९/का-२८ 
3. झासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु.५०,००,०००/-(रुपये पन्नास लाख फक्त) 
हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कार्यक्रम,१०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत/सुरक्षासंबंधी मोहिमेत- 
चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) 
५०-इतर खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची 
आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८) /२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१८१५५९२७६५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


Sa rita R i S h i Ba n d e ka [| Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2740 
bbe899e390072c5, 


D es h aa U kh serialNumber=e40a063b6b4e8f59f9 1f350aa6fec292a55db5bf8829c 
64d6c44e00a701cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2021.02.18 16:03:58 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा, 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 

१०. श्रीमती जया सतिष ter (वीरपत्नी) - मु. अमोना, पो.शेळगाव अटोल, ता.चिखली, 
जि. बुलढाणा- ४२३२१२ 

११. श्रीमती अल्का सुरेश पेहरे (वीरमाता)- मु. अमोना, पो.शेळगाव अटोल, ता.चिखली, 

जि. बुलढाणा- ४२३२१२ 

१२. श्री. सुरेश छोटीराम पेहरे (वीरपिता) )- मु. अमोना, पो.शेळगाव अटोल, ता.चिखली, 
जि. बुलढाणा- ४२३२१२ 

१३. निवडनस्ती (२ प्रती) 


x ६० (० :? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


